महाराष्ट्र आदिवासी विकास सेवा 
गट- अ मधील सह आयुक्त या 
पदावरील तात्पूरत्या पदोन्नतीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बढती-१७१९/प्र.क्र.६५/का.१५ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १२ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.१५६/ का.१२, 
दि.२८/०४/२०१५. 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/ का.१२, 
दि.१५/०६/२०१७. 


शासन Seat: 
महाराष्ट्र आदिवासी विकास सेवेतील उपायुक्‍त /उपसंचालक /प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-१) 


(वेतन स्तर S-23 : ६७७०० - २०८७००) संवर्गामधील अधिकाऱ्यांना सहआयुक्त संवर्गात (वेतन स्तर 


S-24 : ७८८०० - २०९२००) या आदेशान्वये पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदावर त्यांच्या नावासमोर 


स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


अ | अधिकाऱ्यांचे नाव तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 

क्र ठिकाण 

Ea २ ३ a 

a श्री. जितेंद्र नानाजी । सह आयुक्‍त, आदिवासी विकास रिक्‍त पदावर 
चौधरी आयुक्तालय, नाशिक 


३. श्री. चौधरी यांना देण्यात आलेली तात्पूरती पदोन्नती ही पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदावर 


देण्यात येत असून, ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


४. तात्पूरत्या पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीचे 


आदेशा प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसाच्या आत हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे ते विहित 


मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांनी पदोन्नती नाकारली आहे असे समजून, 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२,दि.१२/०९/२०१६ 


मधील तरतुदींनुसार त्यांच्या पदोन्नतीने केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येतील. 


शासन Seal क्रमांकः बढती-१७१९/प्र.क्र.ई६५/का.१५ 


५.  तात्पूरत्या पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना नविन पदावर रुजू होण्यासाठी 


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि संबंधित 


अधिकाऱ्यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर त्याचा अहवाल झासनास सादर करावा. 


६. तात्पूरती पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या 


ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांनी अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये. यासंदर्भात त्यांचे लक्ष 


सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दि.३०/०८/१९८२ अन्वये 


दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. तसेच नियुक्‍ती रद्द करणेसाठी कुठल्याही स्वरुपाचे आवेदन 


करु नये. तसे केल्यास सदर कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाई पात्र ठरतील यांची संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी. 


७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥8॥/०७॥॥७.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११२१७३१०१४८२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GOVIND MAHADEO *: 


MAINKAR 
(गोविंद माईणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 


५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

८. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक/ अमरावती / नागपूर 
९. सर्व सह/उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 

११. सर्व अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१२. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. संबंधित अधिकारी, 

१५. निवड नस्ती (का.१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


